सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात माहिती व 
जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे “fats 
प्रसिध्दी मोहिम” राबविण्यासाठी माध्यम 
आराखडा तयार करण्यास व त्यासाठी 
येणाऱ्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ७ फेब्रुवारी,२०२३. 


वाचा :- १ सा. प्र. वि. शासन निर्णय क्र. मावज-२०२०/प्र.क्र.३३/कार्या-३४, दि. १६ मार्च २०२० 
२)सा. प्र. वि. शासन निर्णय क्र. मावज-२०१८/प्र.क्र.२३९/३४, दि.२६ मार्च २०२० 
३) सा. प्र. वि. शासन निर्णय क्र. मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/कार्या-३४, दि. ३१ जानेवारी २०२३ 
४ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे पत्र क्र. जाहिरात २०२२-२३/वि.प्र.मो./ 
का-५/११६९,दि .१ फेब्रुवारी २०२३ 


प्रस्तावना :- 
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोकाभिमुख योजना, विकास प्रकल्प, 


ध्येय धोरणे, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, विकासकामे व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती विविध प्रसार 


माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनाळलयामार्फत करण्यात येते. 


त्याकरिता जाहिराती तयार करुन त्यांचे वितरण करणे, सर्वकष जाहिरात मोहिमांची आखणी करणे व 


अंमलबजावणी करणे अशा प्रकारच्या कामांचा समावेडञा होतो. त्यानुसार सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी 


शासनामार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांबाबत जनतेस माहिती व्हावी याकरीता वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणी 


वाहिन्या, रेडिओ, बाह्य व अन्य माध्यमे, समाज माध्यमे यासह विविध नवमाध्यमांद्वारे व्यापक प्रसार व 


प्रसिद्धी करण्यासाठी येणार्‍या अंदाजित खर्चाचा माध्यम आराखडा माहिती व जनसंपर्क 


महासंचाळनाळलयामार्फत तयार करण्यात आला आहे. सदर माध्यम आराखड्यानुसार दिनांक ३१ मार्च 


2023 पर्यंत “विशेष प्रसिध्दी मोहीम” राबविण्याबाबत उक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित 


करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये शासनाच्या विविध योजनांचा व्यापक प्रसार व प्रसिध्दीसाठी, 


अ) विशोष प्रसिध्दी मोहिम, ब) शासकीय संदेडा निर्मिती प्रकिया, अशा दोन भागांमध्ये प्रसार माध्यम 


आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यम आराखडयानुसार विशेष प्रसिध्दी मोहिमेअंतर्गत, 


वर्तमानपत्रामधून DGIPR च्या दराने व उर्वरीत अन्य सर्व प्रसिध्दी माध्यमांद्वारे DAVP च्या दराने सर्व 


शासकीय संदेशांचे प्रसिध्दी व प्रसारण करण्यात येईल. या faary प्रसिध्दी मोहिमेकरीता तयार करण्यात 


आलेल्या माध्यम आराखडयास तसेच तो राबविण्यासाठी येणा-या अंदाजे रु. १४३,६१,३६,४८०/-(अक्षरी 


रु. Vaal त्रेचाळीस कोटी एकसष्ट लाख छत्तीस हजार Deal ऐंशी Had इतक्या खर्चास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या विशोष प्रसिध्दी मोहिमेसाठी तयार करण्यात आलेल्या माध्यम 


आराखडयानुसार येणा-या अंदाजित खर्चाचा तपशिल पुढील नमूद विवरणपत्राप्रमाणे राहील:- 


अंदाजित माध्यम आराखडा 
अ) विशेष प्रसिध्दी मोहिम - 
क्र प्रसिद्धी माध्यम द्र कालावधी अंदाजित खर्च 
(लाखात) 

रि महासंचालनालयाच्या यादीवरील राज्यातील DGIPR TAR केलेल्या | माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ५८९ .७२ 
वर्तमानपत्रांद्दारे तसेच इतर राज्यातील दरानुसार / DAVP अखेरपर्यंत 
वर्तमानपत्रांद्दारे शासकीय संदेशाची प्रसिद्धी यादीवरील दरानुसार 

२ | वृत्तव मनोरंजनात्मक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून | DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ १०४.०० 
वाहिन्यांवरुन व्हिडिओ शासकीय संदेशाचे प्रसारण | दरानुसार अखेरपर्यंत 

३ | सह्याद्री दूरदर्शन वाहिनीवरुन व्हिडिओ शासकीय । केंद्र सरकारचे दरानुसार | माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ १४.८० 
संदेशाचे प्रसारण अखेरपर्यंत 

४ | ऑल इंडिया रेडिओ वाहिनीवरुन ऑडिओ शासकीय | केंद्र सरकारचे दरानुसार | माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ २४.८० 
संदेशाचे प्रसारण अखेरपर्यंत 

५ | खाजगी एफ.एम.रेडिओ वाहिन्यांवरून ऑडिओद्वारे | DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ १४.४० 
शासकीय संदेशाचे प्रसारण दरानुसार अखेरपर्यंत 

६ | महाराष्ट्रातील कम्युनिटी रेडिओ वाहिन्यांवरुन DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ११.६० 
व्हिडिओ जाहिरातीचे प्रसारण दरानुसार अखेरपर्यंत 

७ | राज्यातील प्रमुख शहरातील (मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, | DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ३४.५० 
पुणे, नागपूर आदी) बस थांब्यावरुन शासकीय दरानुसार (ज्या संस्थांकडे | अखेरपर्यंत 
संदेशाची प्रसिद्धी या माध्यमांचे 506 Rights 

उपलब्ध असतील त्या 
संस्थांमार्फत) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 


८ | महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानकांवरुन DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ४०.०० 
एलईडी/एलसीडी स्क्रीनद्वारे प्रसिद्धी दरानुसार अखेरपर्यंत 
९ | मुंबई, पुणे व नागपूर विमानतळांवरुन DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ३०.०० 
होरडिंग/एलईडी/ एलसीडीमार्फत उपलब्धतेनुसार | दरानुसार अखेरपर्यंत 
शासकीय संदेशाची प्रसिद्धी 
। ० | राज्यातील एसटी महामंडळाच्या बसेसवरुन तिन्ही | GADAVP दरानुसार | माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ १५.०० 
पॅनेलद्वारे शासकीय संदेशाची प्रसिद्धी (ज्या संस्थांकडे अखेरपर्यंत 
अद्यापपर्यंत सदर 
माध्यमांचे 50016 Rights 
उपलब्ध असतील त्या 
संस्थांकरिता) 
r| १ | महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी होरडिंग्जद्वारे DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ १०.०० 
आवश्यकता व उपलब्धतेनुसार शासकीय संदेशाचे | दरानुसार अखेरपर्यंत 
प्रसारण 
१२ | महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाच्या स्टॅण्डवरील | जुने 9१५? दरानुसार  । माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ८.०० 
एलईडी/एलसीडी स्क्रीनद्वारे शासकीय संदेशाची | (ज्या संस्थांकडे अखेरपर्यंत 
प्रसिद्धी अद्यापपर्यंत सदर 
माध्यमांचे 50016 Rights 
उपलब्ध असतील त्या 
संस्थांकरिता) 
१३ | महाराष्ट्रातील १४० एसटी महामंडळाच्या डेपोमधील | DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ २५.०० 
ध्वनीक्षेपणाद्वारे (ऑडिओ) शासकीय संदेशाची दरानुसार अखेरपर्यंत 
प्रसिद्धी 
१४ | मुंबईतील बेस्ट बसेसवरुन संपूर्ण व्रॅपद्वारे शासकीय | DAP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ५.०० 
संदेशाची प्रसिद्धी दरानुसार अखेरपर्यंत 
१५ | राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील बसेसवरुन संपूर्ण | DAP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ५.०० 
ब्रँप/ TASER उपलब्धतेनुसार शासकीय संदेशाची | दरानुसार अखेरपर्यंत 
प्रसिद्धी 
१६ | Yay आणि नागपूर मेट्रो स्थानकावरील DAVP यादीवरील व माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२३ ५.०० 
एलसीडी/एलईडी स्क्रीनद्वारे उपलब्धतेनुसार दरानुसार अखेरपर्यंत 
शासकीय संदेशाची प्रसिद्धी 
१७ | समाज माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी (३०-४० दिवस) फेसबुक, टिव्टर आणि अन्य सोशल क्रिएटिव्ह आणि पेड १०.०० 
पोस्टींग + ओटीटी आणि डीजीटल प्लॅटफॉर्म 
एकूण अंदाजित खर्च (अक्षरी रुपये नऊशे सेहेचाळीस HEI AT हजार फक्त) ९४६.८२ 
(ब) शासकीय संदेश निर्मिती 
१८ क्रिएटिव्ह टिव्हीसी ३०-६० सेकंद | रु.७,००,०००/ | एकूण हं ७.०० 
डीएव्हीपी दरानुसार - | टिव्हीसी 
ऑडिओ जिंगल ३०-६० रु.४५,०००/- | एकूण i ०.४५ 
सेकंद डीएव्हीपी ऑडिओ 
दरानुसार जिंगल 
प्रिंट क्रिएटिव्ह रु.१५,०००/- | एकूण प्रिंट il ०.१५ 
क्रिएटिव्ह 
भाषांतर, रुपांतर एका माध्यमातून इतर माध्यमात ३.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 


१९ | मूल्यांकन/निरीक्षण अहवाल इम्पॅक्ट असेसमेंट, फिडबॅक कलेकडान (मॉनिटरींग आणि [= | 
इव्हेल्यूवेशान) 
२० | प्रशासकीय खर्च शासन निर्णय दि.१३.८.२०२१ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन णं 
नुसार उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टअवेर, तात्पुरता मनुष्यबळावरील 
खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
एकुण अंदाजित रक्कम रुपये दहा लाख साठ हजार फक्त १०.६० 
एका योजनेच्या जाहिरातीच्या निर्मिती व प्रसिद्धीसाठी येणाऱ्या एकूण अंदाजित खर्चाची रक्कम (अ--ब) ९५७.४२ 
(अक्षरी रुपये THAT सत्तावन्न लाख बेचाळीस हजार फक्त) 
विविध प्रकारच्या १५ विशेष योजनांसाठी एकूण अंदाजित खर्च (अ-- ब) x १५ १४३६१.३६ 
(अक्षरी रुपये एकशे त्रेचाळीस कोटी एकसष्ट लाख छत्तीस हजार फक्त) 
(योजनांची संख्या ही अंदाजे असून त्यामध्ये कमी अथवा जास्त बदल अपेक्षित आहे.) 


२. माध्यम आराखड्याच्या उपरोक्त तक्त्यामध्ये दर्शविण्यात आलेली रक्‍कम अंदाजित असून एखाद्या 
माध्यमाद्वारे प्रसिद्धी न झाल्यास सदर माध्यमाची अंदाजित रक्‍कम उपरोक्त तक्त्यामधील कोणत्याही 
माध्यमांमध्ये आवश्‍यकतेनुसार वापरण्यास तसेच एखाद्या माध्यमामध्ये बदल करण्यास तसेच वरील माध्यम 
आराखड्यानुसार कार्यवाही करताना महासंचालनालयाचा अनुभव आणि क्षमता लक्षात घेवून माध्यमाची 
निवड, माध्यमांचा वापराचा आकार, जाहिरातीचा कालावधी आणि वारंवारिता ठरविण्याबाबतचे अधिकार 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांना राहतील. 


३. प्रस्तुतचा खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, ६०- इतर, 
१०१ जाहिरात व हक प्रसिध्दी (00) (०३) शासकीय योजनांची विठोष प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत), २६ 
जाहिरात व प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२२-२३ मधील मंजूर 
अनुदानातून बीम्स प्रणाळीवर उपलबध तरतुदीच्या मर्यादेत आवश्‍यक व महत्त्वाच्या बाबींवर करण्यात 
यावा. सदरहू खर्च त्या त्या प्रयोजनांसाठी उपलब्ध असलेलया तरतुदीमधूनच भागविण्यात यावा. याकरिता 
कोणताही अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 


४. प्रस्तुत शासकीय योजनांच्या विशेष प्रसिद्धी मोहिमेअंतर्गत खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / sear / परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८ मधील तरतुदींचे / अटी व शतींचे पालन करुन तसेच उक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय दि.२६ 
मार्च २०२० अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय शक्‍तींचे तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या दि.१ डिसेंबर, २०१६ च्या तरतुदीनुसार तसेच अन्य अनुषंगिक शासन निर्णयातील 
तरतुदींचा तसेच प्रचलित ई-निविदा प्रक्रिया / CVC निर्देश / CAG मार्गदर्शक तत्वे इत्यादींचे काटेकोरपणे 
पालन करुन खर्च करण्यात यावा व त्यानुसार विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 


५. उक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि. १६ मार्च २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाच्या विविध 
विभागांच्या योजनांचा प्रसार व प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहिरात क्षेत्रातील विशिष्ट अनुभव व व्यवसायिक 
अर्हता असणाऱ्या जाहिरात संस्थांच्या सूचीस उक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि. ३१ जानेवारी २०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. सदरहू विशेष प्रसिध्दी मोहिम 
या शासन निर्णयातील जाहिरात संस्थांमार्फत राबविण्यात यावी. 


६. वित्त विभाग शासन निर्णय दि.१७.०४.२०१५ अन्वये निर्गमित वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-चार, अनुक्रमांक-११ अन्वये विहित केलेल्या अटींच्या अधीन राहून बाह्य 
यंत्रणेकडून करुन घेण्यात येणाऱ्या कामांचा खर्च करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदरची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४३/१४४३, दि.२/२/२०२२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५७/व्यय-४, दि.३/२/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१०१७०३२५३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by LALIT NAMDEO SADAFULE 
LA L | T N A M D E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

Al ON DEPARTMENT, postalC harashtra, 

2. \6bfbOd78bba142b040bbf e4d3a918fd1d9 
S A D A F U [_ EF 1 '869D5: SECSC18D7A9S8EAA, 


3: 14C22440C2D337AB6119 


Date: 20: 


(ल.ना.सदाफुले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


C Av AD -5 


o~ 
a 
न 


on G&G & 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/६५/प्र.क्र.३२/कार्या-३४ 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


q षु 


ae 


१६. 
१७. 
VG 
१९. 
२०. 


२१. 
२२. 
२२. 


२४. 


२५ 
२६ 
२७ 


ae 


२८ 
२९ 


30 


सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई, नागपूर, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
. सहसचिव, वित्त विभाग (कार्या-व्यय-४) 
सहसचिव, नियोजन विभाग (कार्या-१४४३) 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. 
मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 
भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.कुटीर क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४०० ०३८. 
. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
.बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 
. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग,मुंबई -४०० ००४. 
.भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-४०० ०१३. 
.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


